RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg .No.MH /MR /South -339/ 2014-16 


YO 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ७६ ]] 


शनिवार , सप्टेंबर १३, २०१४ / भाद्र २२ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक २२५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ . 

आदेश 
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १९८१. 

क्रमांक मत्स्यवि . १११४ / प्र.क्र . १४४ / पदुम -१४. - महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १९ ८१ (१९ ८१ चा महा. ५४) च्या कलम 
४ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ३ ) अन्वये रचना करण्यात 
आलेल्या सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, भाभा परमाणु विद्युत केंद्र प्रकल्प ( बीएआरसी), तारापूर , 
जिल्हा ठाणे, याच्या सागरी सीमांपासून पाचशे मीटरचे क्षेत्र हे “ मासेमारीस निषिद्ध क्षेत्र ” म्हणून घोषित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श . मा . 


साठे 


शासनाचे उप सचिव. 


( १ ) 


भाग चार ब - २२५-१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर १३, २०१४ / भाद्र २२ , शके १९ ३६ 


AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032, 

dated the 12th September 2014 . 


Order 


MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION ACT , 1981. 

No. MATSYAVI . 1114 / C.R . 144 /ADF - 14. - In exercise of the powers conferred by the 
sub -section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Fishing Regulation Act, 1981 (Mah . LIV of 1981), 
the Government of Maharashtra , having regard to the matters referred to in sub -section ( 2 ) of the 
said section 4 and , after consultation with the Advisory Committee constituted under section 3 of 
the said Act, hereby declare that the area of the five hundred meters sea along the coastline of the 
Nuclear Power Plant (BARC ), Tarapur , District Thane shall be the “ No Fishing Zone ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. SATHE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


